RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ६, अंक १]] 


मंगळवार , फेब्रुवारी २५, २०२० / फाल्गुन ६, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. I OF 2020 . 


A BILL 


TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX 

(AMENDMENT ) ACT, 2019 . 


सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १ . 


महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१ ९ यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 


२०१ ९ चा 


~ 


महा . ३१ . 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) अधिनियम , 
२०१ ९ यात सुधारणा 

करण्यासाठी 

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे 
अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०२० चा २०२० रोजी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) ( सुधारणा) अध्यादेश , २०२०, हा प्रख्यापित केला होता ; 


महा . अध्या 


भाग पाच -१-१ 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २५, २०२० / फाल्गुन ६, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


संक्षिप्त नाव व 


१ . 


( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० , असे 


प्रारंभ. म्हणावे. 


सन २०१९ चा 


२ . 


महा. ३१. 


३१ याच्या कलम 


( २) तो, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१९ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुख्य अधिनियम २०१९ चा 
महाराष्ट्र 

असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम १ मधील पोट -कलम ( २) ऐवजी, पुढील पोट- कलम दाखल करण्यात 
अधिनियम क्रमांक 

येईल आणि ते २६ डिसेंबर २०१९ पासून दाखल करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल : 
२ ची सुधारणा . 

“ ( २ ) ( क ) कलमे ३ ते ६, कलम ८ , कलम ९, कलम ११, कलम १२ व कलम २१ हे १ जानेवारी 
२०२० पासून अंमलात येतील ; 

( ख ) अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त उर्वरित कलमे, शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे 
नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात येतील. ". 


सन २०२० चा 


महा . 


अध्या . ५ . 


३ . ( १) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) ( सुधारणा) अध्यादेश , २०२० हा , याद्वारे , निरसित २०२० चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश 

करण्यात येत आहे . 
क्रमांक ५ याचे 
निरसन व ( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे 

सुधारणा करण्यात आलेल्या 

मुख्य 
व्यावृत्ती . अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात 

आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति , काढण्यात 
आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , फेब्रुवारी २५, २०२० / फाल्गुन ६ , शके १९ ४१ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


वस्तू व सेवा कर कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७ ९- क अन्वये भारताच्या राष्ट्रपतींनी घटित केलेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेकडून विविधनिर्णय घेण्यात आले 
आहेत . त्यानुसार , केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम , 
२०१७ यात वित्त (क्रमांक २) अधिनियम , २०१९ (२०१९ चा २३ ) याद्वारे संसदेने सुधारणा केल्या आहेत . वस्तू व 
सेवा कराशी संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये एकरूपता ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम , 
२०१७ यात देखील, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१९ ( २०१९ चा महा. ३१ ) याद्वारे सुधारणा 
करण्यात आली आहे . उक्त सुधारणा अधिनियमाच्या कलम १ च्या पोट - कलम (२ ) मध्ये अशी तरतूद होती की , तो 
१ जानेवारी २०२० पासून अंमलात येईल . 

२. तथापि , वित्त (क्रमांक २ ) अधिनियम , २०१९ ( २०१ ९ चा २३ ) या अन्वये काढण्यात आलेली केंद्र 
सरकार अधिसूचना, वित्त मंत्रालय, क्र . ०१/ २०२०-केंद्रीय कर / जी.एस.आर. २( इ), दिनांक १ जानेवारी २०२० 
याद्वारे , उक्त अधिनियमाचे कलम ९ २, कलम ९ ७, कलम १०० व कलमे १०३ ते ११० वगळून कलमे ९ २ ते ११२, 
१ जानेवारी, २०२० पासून केंद्र सरकारकडून अंमलात आणण्यात आली आहेत आणि उर्वरित कलमे , राजपत्रातील 
अधिसूचनेद्वारे अंमलात येतील. वस्तू व सेवा कराशी संबंधित केंद्रीय व राज्य अधिनियमांच्या उक्त सुधारणा 
करणाऱ्या तरतुदी लागू करण्यात एकरुपता ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) अधिनियम , २०१ ९ 
याची त्याचप्रकारे सुधारणा केलेली कलमे, त्याच दिनांकास अंमलात आणण्याची आवश्यकता होती . म्हणून, 
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१ ९ यात योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट होते . 

३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) अधिनियम , २०१९ (२०१९ चा महा. ३१) यात सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली होती , आणि ,म्हणून, त्यांनी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी , महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा) 
( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२० ( २०२० चा महा. अध्या. ५ ), हा प्रख्यापित केला होता. 

उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा , या विधेयकाचा हेतू आहे. 


" 


अजित पवार , 


. 


मुंबई , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 


उप मुख्यमंत्री. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २५ , २०२० / फाल्गुन ६, शके १९ ४१ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 


या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे : 

खंड २( ख ).- या खंडान्वये, ज्या दिनांकास महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१ ९ ( २०१९ चा महा. ३१ ) याची उर्वरित कलमे अंमलात येतील तो दिनांक राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे 
नियत करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 


२ . 


वैधानिक अधिकार सोपवण्यासंबंधीचा वर नमूद केलेला प्रस्ताव हा सामान्य स्वरुपाचा आहे. 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२० . 


राजेन्द्र भागवत , 
सचिव ( कार्यभार ), 


महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE. 


